धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्‍यातील ग्रामीण 
मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत व प्रजिमा क्र.१८ 
मध्ये इजिमा समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.9६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-३० मे, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/ रस्ते GUHA ६९०/ २०१८, दि.०९/०२/२०१८. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत व प्रजिमा क्र.१८ मध्ये इजिमा समाविष्ट करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, धुळे यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे व शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेऊन धुळे जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण | नंतरचा क्रमांक 
लांबी लांबी 
(कि.मी) 
निमगुळ पथारे ATR सुराय खर्दी॑ । इजिमा क्रमांक | 0/00 ते २०/५०० ४०.४०० | प्रमुख जिल्हा 
बु. मेथी भडणे शिंदखेडा वरपाडे ४२ २०.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४६ 
रस्ता. 
ग्रामीण ०/००ते १/१०० 
मार्ग क्रमांक-९२ | १.१०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.9६/नियोजन-२ 


इजिमा २४/५००ते ३२/८०० 
क्रमांक-४२ ८.३०० कि.मी. 
इजिमा ०/०० ते १०/५०० 
क्रमांक-३५ १०.५०० कि.मी. 
देगाव वरझडी मेथी सोनशेलू चौगांव | ग्रामीण ०/०० ते ६/९०० ४५.२०० | प्रमुख जिल्हा 
दलवाडे विरदेळ अमळथे वरपाडे  । मार्ग क्रमांक-९० | ६.९०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४७ 
नेवाडे सोनेवाडी अक्क्डसे Yous | इजिमा ०/०० ते ४/४०० 
ते रा.मा.६ रस्ता. क्रमांक-४२ ४.४०० कि.मी. 
इजिमा ०/०० ते १२/५०० 
क्रमांक-५ १२.५०० कि.मी. 
इजिमा ०/०० ते २१/४०० 
क्रमांक-६५ २१.०० कि.मी. 
बलसाणे कळे अक्क्लकोस खद इजिमा ०/०० ते ३४/६०० ४१.६० । प्रमुख जिल्हा 
विखरण रहिमपुरे कुरूकवाडे धमाणे । क्रमांक-६५ ३४.६०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४८ 
लोहगांव रस्ता. इजिमा ०/०० ते ७/०० 
क्रमांक-९ ७.०० कि.मी. 
साहुर (जिल्हा BE) दाऊळ दोडाईचा | इजिमा ०/०० ते १०/५०० २५.४०० | प्रजिमा क्र.१८ 
कर्ले परसोले sad हट्टी खु .एचाळे | क्रमांक-४७ १०.५०० कि.मी. कि.मी. | at 
ते जिल्हा हद्द रस्ता. इजिमा ०/०० ते १४/९०० अस्तितवातील 
क्रमांक-४८ १४.९०० कि.मी. लांबीन₹१३.०० 
कि.मी. 
नव्याने 
समाविष्ठ 
करण्याची 
लांबी- 
इजिमा-४९ 
=40.400 कि.मी 
इजिमा-४८- 
१४.९०० कि.मी. 
एकूण लांबी = 
३८.४०० कि.मी. 
एकूण १५२.६०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ धुळे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५२.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(६७६.४९०--१५२.६०० ) म्हणजेच ८२९.०९ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत 


१४४.६०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१४९४.८२०-१४४.६००) म्हणजेच १३४०.२२ कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.9६/नियोजन-२ 


इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(७०८.६५ -८.००) म्हणजेच ७००.६५ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०५३०१८१५३६२४१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


Pp fa S h a nt Works Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814d 


. . 
Vi n a ya kra (0 p at | | aoe cn=Prashant 


Date: 2019.05.30 18:22:42 +05'30' 


( Hatta Ute ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,धुळे. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, रो.ह.यो.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे . 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


